भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी 
बदलीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१४/प्र.क्र.9७०/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
तारीख: २६ जून, २०१५ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिका-यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याची खालील प्रमाणे 
बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम । नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
| श्री.सी.एच. वाकडे, भापोसे, | अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे, | रिक्‍त पदावर 
अपर UST आयुक्त (विशेष | पुणे हहर पदस्थापना 
शाखा), मुंबई 
2. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६२५११५१४५९३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(9 : Digitally signed by Charushila 
CG h a i U 5 h | | a Devendra Chaudhary 
DN: CN = Charushila Devendra 
Chaudhary, C = IN, S = 


D e ve al d fa Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Under 
Secretar 


C h a U d h a ry Date: 3015.06.26 18:17:22 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
१. महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१४/प्र.क्र.७०/पोळ-१ 


३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री (गृह/ शहरी) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.राज्यमंत्री (गृह/ ग्रामीण) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्र.स.(अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्र.स.(विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सबंधित अधिकारी 

११.सबंधित कार्यालय 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३.व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

१४.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


